TOF धरण व गाळयुक्त शिवार या 
योजनेतर्गत निधी वितरण करणेबाबत- 
जिल्हा- सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- गामुध २०२४/प्र.क्र.४१२ /जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ सटेंबर, २०२४ 
वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल,२०२३. 
२. शासन निर्णय,मृद व जलसंधारण विभाग क्र: जशिअ-२०२२/प्र.क्र ३०२/जल-७, 
दि. ०३.०१.२०२३ 
३. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र: गामुध २०२२/प्र.क्र.२२/जल-१३ 
दि. २०.०४.२०२३ 
४. शासन पुरकपत्र, मृद व जलसंधारण विभाग क्र: गामुध २०२२/प्र.क्र.२२/जल-१३(जल १) 
दि. ०५.०२.२०२४ 
५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
६. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र जा. क्र.मृ.व.जसं वि.प्रशा-१/९०६/सन २०२४, 
दि. १८.४.२०२४ 
७. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे पत्र जा. क्र.मृ.व.जसं वि.प्रशा-१/१४८९/सन २०२४, 
दि. २५.७.२४ 


प्रस्तावना:- 

TOYA धरण व THY शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्याचा 
निर्णय शासन निर्णय दि. २०.०४.२०२३ नुसार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत 
विविध जिल्ह्यात गाळ काढण्याची कामे करण्यात आली आहेत. जलयुक्‍त शिवार २.० व 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुकक्‍त शिवार योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि. २९.१२.२०२३ रोजी आयोजित बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार गाळमुक्‍्त 
धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजनेची अंमलबजावणी करतांना अशासकीय संस्था उपलब्ध 
नसल्यास अशा वेळी ग्रामपंचायत मार्फत कामे करण्याबाबत विभागामार्फत तपासणी करण्याचे 
तसेच देयके अदा करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणून जिल्हास्तरावर देयके अदा 
करण्याची कार्यपध्दती अवलंबविण्यात यावी, असे निर्देश सदर बैठकीत देण्यात आले. 
त्यानुषंगाने राज्यात WHET धरण व eyed शिवार योजना अधिक सुलभतेने व गतीने 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.२४०/जल-१ 


राबविण्यासाठी दि.२०.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून 
त्यासंदर्भात शासन पुरकपत्र दि. ५.२.२०२४ निर्गमित करण्यात आले आहे. 

शासन पुरकपत्र दि. ५.२.२०२४ नुसार कार्यकारी अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग 
यांनी संबंधित अशासकीय संस्था/ग्रामपंचायतीस देयके जिल्हास्तरावर अदा करावीत. या 
योजनेसंदर्भात झालेल्या कामाची देयके अदा करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्यात 
येणार आहे व त्यासाठी आवश्‍यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सन 
2028-2024 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेचा खर्च जलयुक्‍त शिवार २.० या योजनेच्या 
लेखाशिर्ष क्र ४४०२ २७८१ खाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु. ६५० कोटी या निधीमधून 
रु.५० कोटी एवढा निधी eyed धरण व गाळयुकक्‍त शिवार या योजनेसाठी खर्च भागविण्यास 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, सातारा यांच्या संदर्भिय क्र. ६ व ७ अन्वये प्राप्त निधी मागणी प्रस्तावांवर 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

TOP धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतंर्गत सातारा जिल्हयातील कोयना 
जलसाठ्यामधून सहा ठिकाणी अशासकीय संस्थानी गाळ काढण्याच्या कामांसाठीची देयके व 
शेतक-यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान अदा करण्यासाठी एकूण 
रु. ७४,०३,७५५/- (रुपये चौ-यात्तर लक्ष तीस हजार सातशे पंचावन्न फक्त) इतका निधी 
“जोडपत्र अ” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वितरित करण्यासाठी याद्वारे, शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त निधी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 
अ) जोडपत्र अ नुसार जिल्हानिहाय निधी आयुक्‍त यांनी तात्काळ संबंधित जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी यांना वितरीत करावा. 
ब) गाळ काढलेल्या कामाची व पंचनामा करुन गाळ नेणा-या शेतक-यांना अदा करावयाच्या 
अनुदानाची खातरजमा करुन, देयकाच्या आधारे निधीचे वितरण करण्यात यावे, 
क) मंजूर (अदा करावयाच्या) निधीपेक्षा जास्तीची रक्‍कम अदा करण्यात येवू नये, 
ड) कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदरची रक्‍कम परस्पर अन्य कामासाठी 
वितरित न करता तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पित करावी, 
इ) निधी वितरणासंबंधित गाळमुक्‍त धरण व गाळयुकक्‍्त शिवार या योजने संदर्भातील शासन 
निर्णयान्वये निर्धारित कार्यपध्दती व सुचनांचे/तरतुदींचे अनुपालन करण्यात आले 
असल्याबाबतची खातरजमा करण्यात यावी, 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.२४०/जल-१ 


ई) वितरीत करण्यात येत असलेला निधी गाळमुक्‍त धरण व गाळयुकक्‍्त शिवार अंतर्गत 
झालेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा, 
ए) निधी वितरीत करताना संबंधित कामाबाबत तक्रार नसल्याची खातरजमा करावी, 
ऐ) उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी तात्काळ खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही 
करावी, 
अ) TOGA धरण व गाळयुक्‍त शिवार योजनेतर्गत झालेल्या कामाच्या देयकांची छाननी 
व देयके तपासण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील, 
आं) सदर निधी वितरण करतांना काही अनियमितता झाल्यास त्यास संबंधित कार्यालय 
जबाबदार राहील, 
३. सदर निधी मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी या योजनेसाठी जलयुक्‍त शिवार योजनेच्या लेखाशिर्ष 
४४०२ २७८१ अंतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीमधून खर्च करण्यास दिलेल्या 
मान्यतेनुसार वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. याद्वारे संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग यांनी सदंर्भीय क्र 
४ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार वर नमूद अशासकीय संस्थांना निधी वितरण करावे. 
५. यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२४- 
२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-झेडएच-५ 
(02) जलयुक्त शिवार 
(०२)(०१) जलयुक्त शिवार अभियान (कार्यक्रम) (४४०२ २७८१) 
५३, मोठी बांधकामे 


६. याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी यांची राहील तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग यांची राहील. 

७. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाचे परिपत्रक दिनांक १२ एप्रिळ, २०२३, दि.०८ डिसेंबर, 
२०२३, दिनांक १७ जानेवारी, २०२४, व दि. ०४ मार्च, २०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
दिलेल्या अधिकारास अनुसरून व वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३८४/२०२४/व्यय-१५, 
दि.०५.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद १४२ 
नुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत असून, वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त सर्व परिपत्रकमधीळल अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
८. प्रस्तुत आदेश, वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठधपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःगामुध २०२४/प्र.क्र.२४०/जल-१ 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥8॥99॥॥9.90५९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२४०९२७१८३३५७१७२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL. 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER CONSERVATION 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725c6a77432c673f, 
postalCode=400032, st=Mahai 


NILKANTHRAO २१॥- ५10 
(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुकत, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
२. जिल्हाधिकारी, संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित सर्व जिल्हा परिषद 
४. अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे 
५. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे 
६. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, सातारा 
७. . महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर/मुंबई 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. कक्ष अधिकारी, कार्यासन जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती जळ-१ 


प्रत अग्रेषित:- 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
५. मा. मंत्री, मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
८ 
र 


. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक 
. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


पृष्ठपपैकी४ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र ‘37 


MOTH धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेतर्गत निधी वितरण करणेबाबत-जिल्हा- सातारा 


गोषवाराः- 


शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२४/ प्र.क्र- ४१२ / जल-१ दिनांकः- २७ ACA, २०२४ 


जलसाठयातील काढलेल्या गाळाचा तपशिल 


शोतात 
| Peers स्तंभ ४ XB. ३१/- अनुदानास पसरविलेल्या 
अक्र. | _ स्वयसेवीसंस्था | *७81 १८% या | अनुदानास | गाळाचे | अनुदानास पात्र | एकुण निधी मागणी 
नांव/ग्रामपंचायत/ इत्तर | संख्या काढलेल्या गाळाचे परिमाण घमी. प्रमाणे संस्थेस । पात्र शहोतकरी परिमाण असलेल्या रक्‍कम स्तंभ Y + 
अदाकरावयाची ं ah गाळाची रक्‍कम स्तंभ ८ 
रक्‍कम : स्तंभ ७ X 
३५.७५ 
ed 2 3 11४ | 4 1 ७ | ८ ९ 
अवनी प्रमाणे | प्रमा प्रमाणे | RA प्रमाणे 
षि मेघराज एज्यूकेशन | .. ७०९९१५ | ७०६५६९ | २०२३९९ | ७४०३७५५ २ | पि १७04011 
सोसायटी, पुणे व 
PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL « 
(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


